ज्येष्ठ साहित्यिक/गायक/संगीतकार पु.ल. 
देशपांडे, ग. दि. माडगुळकर व सुधीर फडके 
यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्ताने आयोजित 
करावयाच्या विविध कार्यक्रमास मंजूरी 
देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण - ८२१८ /प्र. क्र. २५७/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २६ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र.संकीर्ण-८२१८/प्र.क्र.२५७/ 
सां.का.४, दिनांक ६ डिसेंबर, २०१८ 
२) मराठी भाषा विभागाचे ज्ञापन क्र.संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१७/२०१८/भाषा-३, 
दिनांक २७ सप्टेंबर, २०१८ 
3) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. सां.का.सं/६७२, 
दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०१९ 


शासन निर्णय :- 


ज्येष्ठ साहित्यिक / गायक / संगीतकार पु. ल. देशपांडे, ग. दि. माडगुळकर व 
सुधीर फडके यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्ताने पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि मराठी 
भाषा विभाग यांच्या संयुक्‍त विद्यमाने आयोजित करावयाच्या विविध कार्यक्रमांना उपर्निदिष्ट 
दिनांक ६ डिसेंबर, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. पुनर्विचारांती 
पु. ल., ग.दि.मा. व बाबूजींच्या जीवनवरील आधारीत प्रदर्शन विविध शहरात फिरविणे या 
कार्यक्रमाची एकूण संख्या व खर्च इत्यादी मध्ये काही फेरबदल करण्याचा निर्णय शासनाने 
घेतला असून उपर्निर्दिष्ट क्र. १ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद १ मधील अ.क्र.४ येथील 
कार्यक्रमास खालीलप्रमाणे सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


प्रत्येक एकूण अंदाजित 
अ कार्यक्रमाचा एकूण जेदाशित 
6 कार्यक्रम eae कार्यक्रमांची संख्या | अपेक्षित खर्च 
क्र. अंदाजित खर्च 
(रुपये लक्ष) 
(रु.लक्ष) 
प . | पु.ल., ग.दि.मा. व बाबूजींच्या जीवनावर शि ४ १४.६५ 
आधारीत प्रदर्शन विविध sexta (नागपूर, औरंगाबाद, 
फिरविणे नाशिक, कोल्हापूर) 
२. मराठी भाषा विभागाने उपर्नि्दिष्ट दिनांक दि.२७ सप्टेंबर, २०१८ च्या ज्ञापनान्वये 


मराठी भाषा विभागाच्या मागणी क्र. झेडएफ-०१,मुख्य लेखाशिर्ष २०५२ सचिवालय-सर्वसाधारण 
सेवा, ०९२०, सचिवालय, (००) (०४) मराठी भाषेच्या प्रचार व प्रसारासाठी हाती घ्यावयाचे उपक्रम 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण - ८२१८ /प्र. क्र. २५७/सां.का.४ 


(कार्यक्रम), ५० इतर खर्च २०५२ ५२३२ या लेखाशिर्षाखाली रू.२,२५,००,०००/-(रू. दोन कोटी 
पंचवीस लक्ष फक्त) इतका निधी जन्मडञाताब्दी कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी या विभागास 
अभिहस्तांकित केला आहे. त्यानुषंगाने उपरोक्‍त नमूद कार्यक्रमाचा खर्च मागणी क्र. झेडएफ- 
०१,मुख्य लेखाशिर्ष २०५२ सचिवालय-सर्वसाधारण सेवा, ०९०, सचिवालय, (००) (०४) मराठी 
भाषेच्या प्रचार व प्रसारासाठी हाती घ्यावयाचे उपक्रम (कार्यक्रम), yo इतर खर्च २०५२ ५२३२ या 
लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


3. सदर प्रकरणी, संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण 
अधिकारी व लेखाधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. हा शासन निर्णय, समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व पर्यटन विभागाच्या 
शासन निर्णय क्र. डीसीए-१३७६/८४५७-बारा, दिनांक ८ मार्च, १९७७ अन्वये या विभागास 
असणा-या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


4, सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक 
२०१९०२२६१७०५२७१६२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vilas Ramrao Thorat 
Date: 2019.03.01 16:18:16 +05'30' 


(विलास रा. थोरात) 


झासनाचे उप सचिव 
प्रति, 


. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

. सह सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

. उप सचिव (सां.का.४), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई ३२ 

१०.संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

११.मा. अध्यक्ष, साहित्य व संस्कृती मंडळ, मुंबई 

१२.संचालक, मराठी भाषा संचालनालय, मुंबई 

१३.संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंबई 


०८ Av AD -5 


(> 
ae 


on G&G & 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण - ८२१८ /प्र. क्र. २५७/सां.का.४ 


१४.संबंधित सर्व अशासकीय सदस्य (संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचाळनालय 
यांच्यामार्फत) 

१५.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १/२ मुंबई/नागपूर महाराष्ट्र राज्य 

१६.महाळेखापाल (लेखा परीक्षा )- 9/2 मुंबई/नागपूर महाराष्ट्र राज्य 

१७.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१९.निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


